महाराष्ट्र राज्यातील माजी सैनिकांचे 
पुनर्वसन व अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम 
राबविण्यासाठी महाराष्ट्र माजी सैनिक 
महामंडळाच्या (मेस्को) व्यवस्थापकीय 
संचालक पदी नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र : मासैम -२०१६/प्र.क्र.१९४/१६/२८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ मार्च, २०१८. 


वाचा : शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र : मासैम १०९९/२३९०/प्र.क्र.२४४/९९/२८, 
दिनांक १८ जानेवारी, २००२. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्यातील माजी सैनिकांचे पुनर्वसन व अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम 
राबविण्यासाठी, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : मासैम-१०९९/ २३९०/ 
प्र.क्र.२४४/९९/२८, दिनांक १८ जानेवारी, २००२ अन्वये, महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ 
(मेस्को) या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील निर्णय क्रमांक 
३ नुसार सदर महामंडळाच्या संचालकांचे काम, संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे हे - 
अतिरिक्त कार्यभार म्हणून पाहतील असाही शासनाने निर्णय घेतलेला होता. मेस्को 
महामंडळाच्या कामकाजाची वाढलेली व्याप्ती बघता, सदर महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय 
संचाळक पदी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 
शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 
शासन निर्णय :- 
2. संदर्भाधीन दिनांक १८ जानेवारी, २००२ च्या शासन निर्णयानुसार संचालक, सैनिक 
कल्याण विभाग, पुणे यांचेकडे सोपविण्यात आळेला महाराष्ट्र माजी सैनिक (मेस्को) 
महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचाळक पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार या शासन निर्णयाच्या 
दिनांकापासून संपुष्टात येत आहे. 
३. महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळाच्या संचाळकपदी नियमित व्यवस्थापकीय 
संचालकांची नियुक्‍ती करणे, सेवाशर्ती, निलंबन, इ.बाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात 
येतील. 
४. महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळावर, नियमित व्यवस्थापकीय संचालक, नियुक्‍ती 
होईपर्यंत महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळाच्या, व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा, तात्पुरता 
अतिरिक्त कार्यभार उप सचिव (कार्यासन - २८ माजी सैनिक कल्याण), सामान्य प्रशासन विभाग 
यांना देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, उप सचिव (माजी सैनिक 
कल्याण) (श्री.सु.म.खाडे) यांनी आठवड्यातील चार दिवस मंत्रालयात उपस्थित राहणे आवश्‍यक 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम -२०१६/प्र.क्र.१९४/१६/२८ 


षु सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८०३१९१३२५४२५३०७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Valsa R. Nair Singh 
Date: 2018.03.19 13:31:13 +05'30' 


(वल्सा नायर सिंह) 
प्रधान सचिव व वि.चौ.अ.(१), महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

) सर्व मा.मंत्री, राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, 
) मा.मुख्य सचिव, 

) शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव , 
) 

) 

) 

) 


सर्व विभागीय आयुक्त, 
सर्व जिल्हाधिकारी, 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
* प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा/मूळ शाखा, मुंबई, 
qo) * प्रबंधक, लोकायुक्‍त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
११)* आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 
१२)* सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, सचिवालय, मुंबई 
१३)* सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
१४) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१५) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र, मुंबई 
१७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१८) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, -रायगड* राष्ट्रीय युध्द स्मारकासमोर, घोरपडी, पुणे, 
१९) संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, सिडको, नवीन औरंगाबाद 
२०) उप सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई, 
२१) उप सचिव (सार्वजनिक उपक्रम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२) सर्व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालये 
२३) सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
२४) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने 
२५) निवडनस्ती / कार्यासन-२८ (२ प्रती) 
* पत्राने. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


